वाचा - 


ka 


प्रस्तावना - 


पिण्याच्या पाण्याची टंचाई हा विषय 
हाताळणाऱ्या व खाजगी टॅकर्ससाठी 
लावण्यात आलेल्या जी.पी.एस. 
प्रणाली बाबतच्या सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र. ०३ /पापु १४ 
जी. टी. रुग्णालय संकुल इमारत, ७ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: ०८ मार्च, २०१९ 


शासन निर्णय, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई ३०९९/प्र.क्र.१३/पापु-१४, दिनांक १ 
फेब्रुवारी, १९९९. 

शासन निर्णय, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई १०९९/प्र.क्र.१२/पापु-१४, दिनांक ३ 
फेब्रुवारी, १९९९. 

शासन परिपत्रक, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई १००५/प्र.क्र.३०५/पापु-१४, दिनांक २४ 
जानेवारी, २००६. 

शासन परिपत्रक, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई २०१३/प्र.क्र.४१८/पापु-१४, दिनांक ४ 
जानेवारी, २०१४. 

शासन निर्णय, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई २०१४/प्र.क्र.४८/पापु-१४, दिनांक ६ मे, 
२०१४. 

शासन परिपत्रक, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई २०१८/प्र.क्र.२०/पापु-१४, दिनांक १४ 
फेब्रुवारी, २०१८. 

शासन निर्णय, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र.०३/पापु-१४, दिनांक १९ 
जानेवारी, २०१९. 

महसूल व वन विभाग पत्र क्रमांक : एससीवाय २०१८/प्र.क्र.२५१/म-७, दिनांक ०७ मार्च, 
२०१९ (मंत्रिमंडळ उपसमिती बैठक क्र. ११ दि. ०५.०३.२०१९ चे इतिवृत्त.) 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, टंचाई २०१३/प्र.क्र.४१८/पापु १४, दिनांक ४ जानेवारी, २०१४ 
अन्वये पाणी पुरवठा करणाऱ्या टॅकरवरील जी.पी.एस. प्रणाली बंधनकारक करण्यात आली आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र. ०३/पापु १४ 


टँकरव्दारे पाणी पुरवठा वितरणातील अनियमितता टाळण्यासाठी व कार्यक्षमरित्या संनियंत्रणाच्या 
दृष्टीने जी.पी.एस. प्रणाली बंधनकारक केली आहे. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती यांच्या स्तरावरुन टॅकरव्दारे पाणी पुरवठयावर संनियंत्रणासाठी जी.पी.एस. प्रणाळीचा 
पुरेपूर वापर होत नसल्याचे दिसून आळे आहे. यास्तव सविस्तर सूचना देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक- 

जिल्हा टंचाई कक्षाने/जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सर्व तालुक्यांचे युजर आयडी व पासवर्ड 
कंत्राटदाराकडून/संगणक आज्ञावली अभिकर्त्याकडून प्राप्त करुन घेऊन पंचायत समिती कार्यालयाला 
उपलब्ध करुन द्यावेत. यामध्ये होणाऱ्या बदलाबाबत जिल्हा टंचाई कक्षाने समन्वय साधून युजर आयडी 
व पासवर्ड अद्ययावत व वापरात राहतील याची दक्षता घ्यावी. जिल्हा टंचाई कक्ष व जिल्हा परिषद 
स्तरावर संनियंत्रणासाठी स्वतंत्र युजर आयडी व पासवर्ड उपलब्ध करुन घ्यावेत. 
२. पंचायत समिती स्तरावर दैनंदिन/साप्ताहिक स्वरुपात टॅकर जी.पी.एस. प्रणाळीवरुन झालेल्या 
फेर्‍्या/कि.मी. याबाबत एक प्रत Gigs गटविकास अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीत सदर अहवाल पंचायत 
समिती कार्यालयाच्या अभिळेख्यात जतन करावा. 
३. गट विकास अधिकारी/उप अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा यांनी आठवडयातून किमान एकदा 
जी.पी.एस. प्रणाली कार्यरत आहे काय? सर्व टॅकर्सवर जी.पी.एस. बसविण्यात आळे आहेत काय? सर्व 
टँकर्स जी.पी.एस. प्रणाळीवर दर्शविण्यात येत आहेत काय? याची खातरजमा करावी. यामध्ये विसंगती 
असल्यास याबाबत दूरध्वनीव्दारे व लिखित स्वरुपात सदर बाब जिल्हा टंचाई कक्षाच्या निदर्शनास 
आणणे SISA आहे. 
४. जी.पी.एस. प्रणालीवर दर्शविण्यात आलेले अंतर व वेळ, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रमाणित 
केलेली अंतरे याआधारे लॉगबूकवरील दैनंदिन Haid संख्या पडताळावी व त्यानुसार देयके अदा 
करणे आवश्‍यक आहे. केवळ अभिलेखाच्या आधारे टॅंकर फेरीचे देयक अदा करु नये. ज्या दिवसाचा 
जी.पी.एस. अहवाल प्राप्त होत नाही व अहवालावरुन टँकरची वेळ, अंतर यांचा मेळ बसत नाही अशा 
टँकर्स फेऱयांचे देयक अदा करु नये. 
५. टॅंकर सुरु करताना सुरुवातीचे काही दिवस जी.पी.एस. यंत्रणेवर cae दिसून येत नाही, अशा 
स्वरुपाच्या तक्रारी आढळून येत आहेत. तसेच टॅकरचे देयक अदा करताना जी.पी.एस. प्रणाळीशी 
ताळमेळ घालण्याची बाब स्पष्टपणे नमूद केली असली तरी अन्य अभिलेखाव्दारे देयक अदा करण्यात 
येत असल्याच्या तक्रारी निदर्शनास येत आहेत. 
६. cor पुरवठादाराने भविष्यातील पाणी टंचाई विचारात घेता आवश्‍यक तेवढे जी.पी.एस. सेट 
उपलब्ध राहतील याची खातरजमा करणे अभिप्रेत आहे, याबाबत टँकर पुरवठादारासही स्पष्टपणे सूचित 
करावे. यास्तव टँकर सुरू केल्याच्या पहिल्या दिवसापासून टॅकरवर जी.पी.एस. प्रणाली बसविण्यात 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र. ०३/पापु १४ 


आली आहे व जी.पी.एस. प्रणाळीत टँकर दर्शविला आहे याची खातरजमा करावी. किंबहूना टॅंकर 
पुरवठादाराने जी.पी.एस. प्रणाली बसविल्या नंतरच टॅकरचा वापर करणे अनिवार्य आहे. 

७. जी.पी.एस. प्रणालीवरुन टॅकरबाबत अहवाल प्राप्त न झाल्यास अशा Haid देयक कोणत्याही 
परिस्थितीत अदा करु नये. अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत जी.पी.एस. शिवाय पाणी पुरवठा केल्यास 
अज्ञा देयकांना मंजूरी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना राहतील. 

८. CHR भरण्याच्या SAA बदल, पाणी पुरवठा करावयाचे गाव/वस्ती यामध्ये होणाऱ्या बदलाची 
पूर्व सूचना जिल्हा टंचाई कक्षास देणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार जी.पी.एस. प्रणाळीत बदल करण्याची 
सूचना जिल्हा टंचाई कक्षाने/जिल्हा परिषदेने, कंत्राटदारास/संगणक आज्ञावली अभिकर्त्यास करावी व 
सूचनेनुसार जी. पी. एस. प्रणालीवर होणाऱ्या बदलाची खातरजमा करावी. 

९. टॅकर्सची क्षमता - परिवहन विभागामार्फत प्रमाणित वहन क्षमतेपेक्षा अधिक असू नये. coda 
क्षमता प्रमाणित करताना टॅकर्सचे देयक अदा करताना परिवहन विभागाने प्रमाणित केलेली वहन क्षमता 
विचारात घ्यावी. 

१०. ज्या ठिकाणी ट्रकवर टाकी बसवून पाणीपुरवठा केला जातो अशा टॅकर्सच्या बाबतीत टँकरच्या 
पाण्याच्या टाकीची क्षमता वैधमापनझास्त्र यंत्रणेकडून प्रमाणित करावी. सद्य:स्थितीत सुरु असणाऱ्या सर्व 
टँकर्सच्या टाकीची क्षमता एक महिन्याच्या कालावधीत टप्प्याटप्याने प्रमाणित करुन घ्यावी. हे काम 
दिनांक १० एप्रिल, २०१९ पर्यंत अंतिम करणे आवश्‍यक आहे. 

११. जी.पी.एस. सेट तांत्रिक कारणास्तव खराब झाल्यास ४८ तासात संगणक आज्ञावली 
अभिकर्त्याकडून पाणी पुरवठादारास दुरुस्त करुन देण्यात येतो. किंबहूना जी.पी.एस. प्रणाली सुस्थितीत 
ठेवणे ही टँकर पुरवठा धारकाची जबाबदारी आहे हे गृहीत धरून जी.पी.एस. अहवाल प्राप्त न झाल्याचे 
कारण संपूर्ण टंचाई कालावधीत दोन दिवसापेक्षा अधिक कालावधीकरिता ग्राहय धरु नये. 

१२. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्रमाणित अंतरे व जी.पी.एस. प्रणालीवरील अंतरे यामध्ये 
विसंगती दिसून येत असल्यास उद्भव व वितरण यांच्या गावातील स्थितीचा अदमास घ्यावा. 

१३. जी.पी.एस. सर्व्हीस प्रोव्हायडर यांनी जी.पी.एस. आज्ञावलीमध्ये Geo Fencing करणे बंधनकारक 
राहील. प्रत्यक्षातील waa संख्येनुसार, टँकर भरल्याचे ठिकाण व वेळ, टँकर रिकामा केल्याचे 
ठिकाण यासह अहवाल तयार होण्याच्या दृष्टीने व त्याआधारे संनियंत्रणासाठी सर्व जिल्हाधिकारी यांनी 
कंत्राटदारांना Geo Fencing करण्याचे व त्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सूचनेनुसार बदल 
करण्याचे बंधनकारक करावे, तशा सूचना कंत्राटदारास देण्यात याव्यात. 

१४. पाणी पुरवठादारांनी टॅंकर फेर्‍यांचे अहवाल न बदलता येणाऱ्या POF स्वरुपात घ्यावेत. 
Excel, Word Format मध्ये तयार होणारे अहवाल ग्राहय धरण्यात येऊ नयेत. Excel » Word Format 
मध्ये अहवाल तयार करता येणार नाहीत. सदर अहवाल संगणक आज्ञावली मधूनच तयार झालेले असणे 
आवश्यक आहे. याबाबत टँकर पुरवठादारास/संगणक आज्ञावली पूरवठादारास सूचना द्याव्यात. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र. ०३/पापु १४ 


१५. टंचाई कक्षांना आवश्‍यक ती सुविधा स्टेशनरी, संगणक, इंटरनेट HARM देण्याबाबत कार्यालय 
प्रमुखांनी यथोचित व्यवस्था करणे आवश्‍यक आहे. 

जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी सदर सूचना सर्व पाणी पुरवठादार, टँकर कंत्राटदार यांच्या 
निदर्शनास आणून देण्यात याव्यात. 
१६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०८१६४५५१८०२८ असा आहे. हा Aa 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sham Lal Goyal 

S h a aa [_ ठे | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Watersupply And 
Sanitation Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=fef8a156550c1999143688f755340a6b9d3ad380fcde16 
709e4e63210467e734, 
serialNumber=19d0cb2b5b2018974e0c848afbd781451d1c4c0d 

O a 347d2a12395c8dffac4670f9, cn=Sham Lal Goyal 
Date: 2019.03.08 17:22:36 +05'30' 
(शाम लाल गोयल) 
अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. राज्यमत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, मंत्रालय, मुंबई 

४. अपर मुख्य सचिव, (मदत व पुनर्वसन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव, गृह (परिवहन) विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई 

१०. विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

११. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, बेलापूर 

१२. जिल्हाधिकारी (सर्व) 

१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सवी 

१४. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सवी 

१५. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१६. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्वी 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र. ०३/पापु १४ 


१७. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा (सर्व) 

१८. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / HBT व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

१९. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२, नागपूर 
२०. जिल्हा स्थानिक निधी लेखा परीक्षक (सवी 

२१. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

२२. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहायक 
२३. उप सचिव (पापु १४), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहायक 
२४. अवर सचिव (पापु १४), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय. 

२५. पापु १४ (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


